मंत्रालय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून मंत्रालय व 
नवीन प्रशासन भवन आवारातील बंद/नादुरुस्त 
वाहने इतर ठिकाणी स्थलांतरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रआयएसएस-०७१७/प्र.क्र.३१२/विशा-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ७ ऑगस्ट, २०१७ 


संदर्भ:- १. पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मुंबई यांचे दि.२७.०७.२०१७ चे पत्र. 
२. पोलीस उपायुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मुंबई यांचे दि.२८.०७.२०१७ चे पत्र. 


परिपत्रक:- 

पोलीस उप आयुक्त मंत्रालय सुरक्षा, मुंबई यांच्यामार्फत करण्यात आलेल्या पाहणी 
अहवालानुसार मंत्रालय व नवीन प्रशासन भवन आवारात रात्रीच्या वेळी अनेक वाहने उभी 
करुन ठेवलेली असतात. तसचे काही वाहने ब-याच महिन्यांपासून एकाच ठिकाणी बंद 
स्थितीत ठेवलेली (वापरात नसल्याचे) असतात असे निदर्शनास आले आहे. (सोबत वाहनांची 
यादी जोडली आहे.) 


२. सध्या पावसाळी अधिवेडान चाळू असल्याने व दिनांक १५ ऑगस्ट, २०१७ रोजी 
भारतीय स्वातंत्र दिनाच्या ७० वा वर्धापनदिनी मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे हस्ते 
मंत्रालय प्रांगणात ध्वजारोहण समारंभ होणार आहे. सदर कार्यक्रमास उच्च पदस्थ मान्यवर 
उपस्थित राहणार आहेत. 


३. उपरोक्त बाबी विचारात घेता सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना सूचित करण्यात 
येत की, घातपाती/आतंकवादी कारवाया लक्षात घेता सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून मंत्रालय व 
नवीन प्रशासन भवन येथील आवारात बंद/ नादुरुस्त असलेली सोबतच्या यादीमध्ये 
दर्शविलेली वाहने इतर ठिकाणी तातडीने स्थलांतरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


8. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७०८०९१६५०२३३२२९ असा 
आहे. तसेच डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Hussein Alimiya Mukadam 
D =Government Of 


1 1 1 IN: C=IN, ०. Of Maharashtra, ou=Home 
USSEII ALLIMIY®) ७०५० 
2.5.4.20: 


ICode= , st=Maharashtra, 
42d 1 ef02798F37eb2f964c23fcdfbd8b40c53 


78: 


934९ 9७८26वर्श, 


Mukadam ae ee per geern 
सोबत:- सहपत्र (हुसेन अ. मुकादम) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रति, 


१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
२. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


शासन परिपत्रक Path: आयएसएस-०७१७/प्र.क्र.३१२/विज्ा-४ 


३. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 

४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
५. पोलीस उप आयुक्त, मंत्रालय सुरक्षा, मंत्रालय-४०० ०३२. 

६. सर्व सह/ उप सचिव (आस्थापन), सर्व प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय 

७. निवडनस्ती (विजा-४) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आयएसएस-०७१७/प्र.क्र.३१२/विज्ा-४ 


मंत्रालय आवारात बंद स्थितीत उभ्या असलेल्या वाहनांची यादी 


सहपत्र 


अ.क्र वाहन क्र. वाहनाचा प्रकार विभाग/कार्यालय सदय:स्थिती 
fears | MHO1 SA 4040 फोड कार सहकार विभाग बंद स्थितीत 
2. | MHO1 SA 100 होंडा सिटी उदयोग व उर्जा विभाग बंद स्थितीत 
3 | MHOIZA 1023 । मारुती Rate आदिवासी विभाग बंद स्थितीत 
४ |MHO1AN3000| होंडासिटी Pe बंद स्थितीत 


नवीन प्रशासन भवन आवारात बंद स्थितीत उभ्या असलेल्या वाहनांची यादी 


अ.क्र वाहन क्रमांक वाहनाचा प्रकार विभाग/कार्यालय सदय:स्थिती 
१ ॥॥प्र01 SA 313 मारुती इस्टिम उदयोग व ऊर्जा विभाग बंद स्थितीत 
२ MHOI AN 07 होंडा सिटी गृह हवभाग बंद स्थितीत 
3 MHO1 AS 2323 टाटा सुमो ग्राम विकास, सार्वजनिक बांधकाम वि. बंद स्थितीत 
8 MH 01 V 343 टाटा सुमो सार्वजनिक बांधकाम विभाग बंद स्थितीत 
५ MHO1 ४ 08 टाटा सुमो पर्यावरण विभाग बंद स्थितीत 
६ MHO1 AC 4828 इंडिगो पर्यावरण विभाग बंद स्थितीत 
७ MHO1 SA 12 होडा पर्यावरण विभाग बंद स्थितीत 
Z MHO1 VA 5858 हयुर्दाई उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळ बंद स्थितीत 
९ MH04 AN 422 ट्र्क्स महिला व बालविकास विभाग बंद स्थितीत 
१० MHO! BA 811 मारुती इस्टिम माहिला व बालविकास विभाग बंद स्थितीत 
११ ॥॥104 AH 212 अम्बसिडर कौडाल्य विकास विभाग बंद स्थितीत 
१२ MHO1 BA 9898 होडा वित्त विभाग बंद स्थितीत 
१३ ॥॥01 UA 8888 होडा सामान्य प्रशासन विभाग बंद स्थितीत 
१४ MHO1 ZA 4004 हुदांई Pe बंद स्थितीत 
१५ MHO1 AN 7171 एसएक्स४ fe बंद स्थितीत 
१६ MH01 WA 7090 मो/सा. बजाज माहिती व जनसंपर्क विभाग बंद स्थितीत 
पल्सर 
(दुचाकी वाहन) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


